परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२१/ प्र. क्र. (१२८/२१)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १० डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. नियुक्‍ती २०१८/प्र.क्र.(६५/१८)/तांशि-१, 
दि.१७.०७.२०१८ 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०२१/५८०, दि.०५.१०.२०२१ 


शासन आदेश :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये श्री.सुनिलकुमार बाबुराव sol यांची प्रबंधक, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षक व प्रशासकीय सेवा, गट-ब या पदावर शासकीय तंत्रनिकेतन, 
आर्वी येथे दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. श्री. Sot यांनी 
परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने, त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
२. शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भात शासन 
निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. परिवि-२७१५/प्र.क्र ३०२/आठ, दि. २९.०२.२०१६ मधील अटींची पूर्तता 
श्री.सुनिलकुमार बाबुराव लंजे, प्रबंधक यांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन काळावधी खालील 
तक्त्यात स्तंभ ०५ मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं.) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे 
पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ ०६ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


a) अधिका-याचे नाव व कार्यरत रुजू दिनांक | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन सेवा 
क्र संस्था कालावधीत | कालावधी | नियमितपणे पुढे 
घेतलेल्या | समाप्तीचा | चालू ठेवण्याचा 
र्‌जा दिनांक दिनांक 
२ ३ a 4 द 
श्री.सुनिलकुमार बाबुराव लंजे, १४.०८.२०१८ १२ २५.०८.२०२० | २६.०८.२०२० 
प्रबंधक, शासकीय तंत्रनिकेतन, आर्वी (म.पू) (म.नं.) (म.पू) 


३. संबंधित प्राचार्यांनी उक्त अधिकाऱ्याच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 


४. सदर शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ आठ, 
दि. २९.०२.२०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि.२५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२१/ प्र. क्र. (१२८/२१/तांशि-१ 


कि सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२१०१५४५२३३८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SAMEER LAXMAN टशन 


2247b4328b57145f509bf1 bfobd20c865128a018421¢354b 


dacs, '=B0341853BBBDA46EBB328D4BE0F 4600863592476, 
Number=6EE64CF9B4288 1 125C3715A5DB341B5827C5743C728BC85FO4BB7 
1 FF8FC154D6, cn=SAMEER LAXMAN DHERE 
Date: 2021.12.10 15:46:55 +05'30" 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर. 

३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन , आर्वी. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. संबंधित प्रबंधक (प्राचार्यांमार्फत) 

७. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती (तांशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


